भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजना. 

कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील श्रीमंत राजर्षी 
शाहू महाराज यांच्या समाधी स्थळाचे सुशोभिकरण व 
इतर कामे करण्यासाठी निधी मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सावियो-२०२१/प्र.क्र.१३२/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ एप्रिल, 2023. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले,२०२१. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जून,२०२२. 


प्रस्तावना : 

कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील श्रीमंत राजश्री शाहु महाराज यांच्या समाधी स्थळाचे 
सुशोभीकरण व इतर कामे करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.९,४०,५६,१०८/- 
इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी 
सदर प्रकल्पाची जमीन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या नावे करणे आवश्‍यक राहील, 
ही संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयातील अट शिथिल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील श्रीमंत राजश्री शाहु महाराज यांच्या समाधी स्थळाचे 


सुशोभीकरण व इतर कामे करण्यासाठी सदर प्रकल्पाची जमीन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या नावे करणे आवश्‍यक राहील, ही संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद ३ मधील 
अट सदर प्रकरणी शिथिल करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०५०८१५१८४४५०२२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJENDRA 
NATHA SAVANE. ५४ 
(रा. ना. सवने) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२१/प्र.क्र.१३२/अजाक 


४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र 
६. सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य, 
१२. सर्व महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 
१३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
१४. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
१५. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य 
१६. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपंचायत, महाराष्ट्र राज्य 
१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


